सन 2029-22 माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली 

वितरण seat क्र.१ प्रशिक्षण देण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांस 
सहाय्यक अनुदान २०२१-२२ (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.७३/सहा, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२१ 
वाचा: १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 
२) संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे पत्र क्र. 
सीआरटीआय१५-२०/०३/२०२०-२१/मा.अ.प्रशि. दिनांक २१.०९.२०२११ 


शासन निर्णय: 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत राज्यातील जनमाहिती अधिकारी / 
अपीलीय प्राधिकारी यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत प्रशिक्षण देण्यात येते. सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाच्या सदर योजनेतर खर्चासाठी रू.७१,४०,०००/- (रुपये एकाहत्तर लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतकी 
तरतुद अर्थसंकल्पीत केली असून, त्यापैकी ३० % रक्‍कम रु.२१,४२,०००/- एवढा निधी वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. 
२. संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये केलेल्या मागणीनुसार, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 


या संस्थेला रु.२१,४२,०००/- (रुपये एकविस लक्ष बेचाळीस हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान(पहिला हप्ता) 
“मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा, ००३ प्रशिक्षण राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(००) (०९) माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली प्रशिक्षण देण्याकरिता यठवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे यांस सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२०७० ०८२६), ३१,सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे (यशदा) या संस्थेने प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच 
रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ) सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर ती काढण्यात आलेली 
रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील GA त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची 
खात्री घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 

अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे 
स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना राहतील व 
त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

उ) वितरित केलेल्या अनुदानाचे तपशीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र (1028० Certificate) 

महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

ऊ) COVID-98 च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्डाक सूचनांनुसार माहिती अधिकार 

अधिनियम, २००५ चे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


aa निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.9३/सहा 


३. यशदा, पुणे या संस्थेस वितरीतकेलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम रु.२१,४२,०००/- (रुपये एकविस 
लक्ष बेचाळीस हजार फक्त) आहरण व संवितरण अधिकारी (कोड क्र.२२०१०००१२१) यांनी आहरीत करावी. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, 
उपविभाग एक, अनु क्र.२७, परिच्छेद क्र.१४९ नुसार व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०११४५३३४०४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shwetambari 
Pravin Khade 
(a. प्र. खडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. महासंचालक, Bara, पुणे 
४. संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशदा, पुणे 
५. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (२ प्रती ) 
६. जिल्हा कोषागारअधिकारी, पुणे. 
७. उप कोषागार कार्यालय, पुणे 
८. वित्त विभाग(व्यय-४/अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव, कार्यासन-२५, सामान्यप्रशासनविभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती/ कार्यासन सहा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


